सरकारी अभियोग संचालनालयाच्या 
अखत्यारितील उपसंचालकांना "कार्यालय 
was" व "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एसपीपी :- ०३०६/सीआर-६६/पोल-१० : 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक ११ मे, २००६ 


वाचा:- सरकारी अमियोग संचालनालयाचे क्र.प्रअ/१५/३७६/२००६,दि.०२ मार्च, २००६ चे पत्र 


आवेश:- सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर शासन 
निर्णय, गृह विभाग, क्र,एसपीपी २२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, दि.२० मे, १९९७ तसेच शासन 
निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एमआयएस. २००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१० दिनांक ०७.०२.२००६ अन्वये 
निर्माण करण्यात आलेली अनुक्रमे २ व ४ अशा एकूण ६ उप संचालक पदांना "कार्यालय 
प्रमुख" व "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित - करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


२. सरकारी अभियोग संचालनालयांच्या आस्थापनेवर राज्यातील जिल्हावार ६ 
परिक्षेत्रासाठी ६ उपसंचालकाची पदे निर्माण करण्यात आली असून हे पद घारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ चा माग पहिला उप विभाग एक मधील 
अनुक्रमांक-३, नियम-२ नुसार "कार्यालय प्रमुख" व महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड-एक 
नियम १५६ नुसार "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
: UE 
( सु.ब.दळवी ) 
- कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (वि), महाराष्ट्र शासन 
प्र त 
संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व॒ अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई र 
विशेष पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व पोलीस आयुक्‍्त/पोलीस अधिक्षक 
सर्द परिक्षेत्रीय उपसंचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय,  , 
We सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
निवड नस्ती, गृह विभाग (कार्यासन-पोल-१०) 


हठ टता FA PraceO7O 


